RNI No. MAHBIL / 2009/ 35527 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - क 


वर्ष ५, अंक २६ ] 


मंगळवार , मे १४ , २०१९ / वैशाख २४ , 


शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ३,किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ३३ 


. 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिका - यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क ), 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग , निवडणूक न्यायाधिकरण , निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील 

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो . 


.. 


. 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , मुबई ४०० ०३२, दिनांक ४ मे २०१९ . 


अधिसूचना 


जनग -१२१९ /१७८ / प्र.क्र . ५८/५, भारत सरकारचे राजपत्र , असाधारण भाग (II) खंड ( ३ ) उपखंड ( ii) दिनांक २८ मार्च २०१९ 
मध्ये गृह मंत्रालय ( भारताचे महारजिस्ट्रार यांचे कार्यालय ), नवी दिल्ली यांची प्रसिद्ध झालेली दिनांक २६ मार्च २०१९ ची इंग्रजी व हिंदी मधील 
अधिसूचना व तिचा मराठी अनुवाद सर्व संबंधितांच्या माहितीसाठी पुनर्प्रकाशित करण्यात येत आहे. 


भारत सरकार 


गृह मंत्रालय 


( भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय ) 
नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 2019 


अधिसूचना 
का . आ . 1455 ( अ) .-केंद्रीय सरकार एतद्वारा जनगणना अधिनियम , 1948 ( 1948 का 37) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए घोषणा है कि , भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2021 के दौरान की जाएगी । जनगणना के लिए संदर्भ तारीख 
जम्मू 

और काश्मीर राज्य तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रो के सिवाय, मार्च, 2021 के पहले 
दिन के 00-00 बजे होगी : 


( १) 


भाग चार - क - ३३-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , मे १४ , २०१ ९ / वैशाख २४ , शके १९ ४१ 


परंतु यह की , जम्मू और काश्मीर राज्य तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रो के लिए, संदर्भ 
तारीख अक्तूबर , 2020 के पहले दिन के 00-00 बजे होगी । 


[ फा.सं. 9 / 7 / 2019 - सीडी ( सीइएन )] 

विवेक जोशी, 
महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त । 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


( OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL , INDIA) 

New Delhi, dated the 26th March 2019 


NOTIFICATION 


S. O. 1455 (E ).- In exercise of the powers conferred by section 3 of the Census Act, 1948 (37 of 
1948 ), the Central Government hereby declares that a census of the population of India shall be taken 
during the year 2021. The reference date for the census shall, except for the state of Jammu and Kashmir 
and snow bound non -synchronous areas of Himachal Pradesh and Uttarakhand , be 00-00 hours of the 
first day of March , 2021 : 

Provide that for the State of Jammu and Kashmir and snow bound non - synchronous areas of Himachal 
Pradesh and Uttarakhand, the reference date shall be 00-00 hours of the first day of October, 2020. 


[ F. No. 9/ 7/ 2019- CD ( CEN)] 


VIVEK JOSHI, 


Registrar General and Census Commissioner. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , मे १४ , २०१ ९ / वैशाख २४ , शके १९ ४१ 


३ 


३ 


भारताचे महारजिस्ट्रार यांचे कार्यालय 
नवी दिल्ली, दिनांक २६ मार्च २०१९ 


अधिसूचना 


का . आ . १४५५ ( अ ).-केंद्र सरकारचा जनगणना अधिनियम, १९ ४८ (१९ ४८ चा ३७) च्या कलम 3 द्वारा प्रदान केलेल्या शक्तींचा 
वापर करून घोषणा करीत आहे की , भारताच्या लोकसंख्येची जनगणना वर्ष २०२१ च्या दरम्यान केली जाईल. जनगणनेसाठी संदर्भ तिथी 
जम्मू आणि काश्मिर राज्य तसेच हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यातील बर्फाच्छादित असमकालिक क्षेत्र वगळून मार्च, २०२१ च्या प्रथम 
दिवशी ००-०० वाजता असेल : 

परंतु असे की, जम्मू आणि काश्मिर राज्य तसेच हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यातील बर्फाच्छादित असमकालिक क्षेत्रांसाठी , 
संदर्भ तिथी ऑक्टोबर , २०२० च्या प्रथम दिवशी ००-०० वाजता असेल . 


[ फा.सं. ९/ ७/ २०१९ - सीडी ( सीइएन )] 

विवेक जोशी, 


महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


हे . गो . म्हापणकर, 
शासनाचे अवर सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI400 004, EDITOR : DIRECTOR DR .NAMDEO 
KONDAJI BHOSALE . 


